महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.9३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १९ जून २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, यांच्या कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीत लिफ्ट 
बसविण्यासाठी आवश्‍यक ते विद्युतविषयक काम करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.७३/पोळ-७, दिनांक २९ मे 
2098, यामधीळ पहिल्या परिच्छेदातील “रु.२७,०९,८४०/-” या मजकुराऐवजी 
“रु.२९,०७,८४०/-” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१९१७१५०२१३२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 8075६ 
DN: 


SWAPNIL 
GOPAL BORSE : Soe 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 


प्रत- 
१) कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत (सा.बां) विभाग, पुणे (सार्वजानिक बांधकाम विभाग 
FATS, यांनी दिलेल्या “Abstract Sheet” व्याप्रतीयहा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
6) निवड फाईल (पोल-७). 


२ 


oC 


) 
) 
) 
) 


